श्रीधर तिळवे ह्यांची कविता : एक आकलन 
नितीन रिन्ढे 


Eo / an 


नितीन रिनदे 


pta RR यांना जन्स १९७० साली याला. 


ae जिद्यापीठातून मराठी या विषयात पदत्युत्तर शिक्षण Nave} असून सच्या ते बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयात मराठीचे अध्यापन करीत आहे. त्यांना 
ada कबिता हा कवितासंग्रह लोकवाड्मय गहाकदून प्रकाशित झाला na नत्या पिढीतील समिक्षक म्हणू त्यांनी ओळख आहे. 


एकोणिसशे नव्बदनंतरच्या मन्या वास्तवात, स्वत:चा नवा 
Seu असलेल्या कवितेचा शोध घेताना श्रीधर तिळवेची कविता 
भेटते. श्रीधरने सुमारे अकरा वर्षांपूर्वी मराठी साहित्यात चौथ्या 
नवतेच्या आगमनाची घोषणा केली. समीक्षा आणि कविता हे 
एकाच सर्जनशील प्रक्रियेचे दोन अविष्कार आहेत, असं मानणाऱ्या 
श्रीधरच्या कवितेतही ही चौथी नवता प्रकट होणे साहजिकच आहे. 
श्रीधरच्या यापूर्वीच्या एका भारतीय विद्यार्थ्यांचे उद्गार या 
संग्रहातील कविता साठोत्तरी मराठी कवितेच्या प्रवाहातलाच एक 
टप्पा होतो. त्यात दलित, ग्रामीण, आधुनिकवादी अशा संवेदनांची 
सरमिसळ होती. या संग्रहानंतरची त्याची कविता बदलते आहे हे 
त्याच्या फुरकळपणे प्रकाशित होणाऱया कवितांवरुन जाणवत होतं. 
आज श्रीधरची समग्र कविता हस्तलिखित स्वरुपात का होईना, 
सलगपणे वाचायला मिळाली आणि नव्वदनंतरचा आवाज या 
कवितेत आहे, हे जाणवलं. पण या आवाजाचं स्वरुप काय ? 
त्याच्या मागे असणारं मूल्यभान कोणतं ? या आवाजाची पाळपुळं 
कुठे दडलेली आहेत ? याचा थोडा धांडोळा घेतला. एक समकालीन 
कवो म्हणून श्रीधरच्या कवितेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. 
, _ श्रीधरची कविता वाचताना जाणवणारी महत्वाची गोष्ट म्हणजे 
तिचा पैस विशाल आहे.तो स्थिर, अचल असा AMA becoming 
घडणारा,वदलत एहणार असा आहे. ग्रामीण ते शहरी ते महानगरी; 
गुण्डगिरी ते एजकारण ते अध्यात्म; सामाजिक चळवळी ते 
बालिबूड-अशी स्थित्यंतरं एकमेकांना छेदत राहतात. या 
स्थित्यंतरांवरच अवधान केंद्रित करुन त्यांना- भाषेत पकडण्याचा 
प्रयत्न कवी म्हणून श्रीधने केला आहे. आधुनिक मराठीत महानगरी 
कविता, ग्रामीण कविता अशा तयार अवस्थांना आपण वाचक 
म्हणून सरावलेलो आहोत. श्रीधरची कविता इथं किंचित वेगळी 
ठरते. 
दुसरी वाब म्हणजे, श्रीधरच्या कवितेतली विविध द्वैत आणि 
त्यांचं स्वरुप पाहण्यासारख आहे. संशय आणि श्रद्धा, व्यक्ती आणि 
समाज, प्रेम आणि अध्यात्म, संभोग आणि समाधी अशा karat 
शोध घेण्याचा प्रयत्न या कवितेने केला आहे. या द्वैतांमधील युग्मांचे 
परस्परसंबंध विरोधाचे / संघर्षाचे असतात, अशी परंपरा आहे. 


उदाहरणार्थ, संशय हा विज्ञानाकडे घेऊन जाणारा, तर श्रद्धा ही 
अंधश्रद्धेकडे वाटचाल करणारी; व्यक्ती विरुद्ध समाज यांच्यातील 
दरावर तर संपूर्ण आधुनिक साहित्याची इमारत उभारली गेलेली; 
सी-पुरुप प्रेमाची परिणती नातेसंबंध, तृष्णा, वेदना, भौतिक मुख 
यांच्यात होणारी, तर अध्यात्म हे सर्व बंध तोडून आत्मनिष्ठपणे 
स्व चा शोध घेणारं श्रीधरच्या कवितांमधून मात्र या दैतांच्या 
परस्परविरोधी गुणधर्मावरोबरच त्यांच्यातील अद्वैताचाही वेध 
घेतलेला दिसतो. एकूणात मानवी जीवनाकडे समग्रपणे पाहण्याचं 
भान या कवितामधून दिसतं. 

श्रीधरने देशीवाद नाकारला आहे. एका कवितेत त्याने 
देशीवाद्यांना आंधळं ठरवलं आहे. पण वर उल्लेखलेली दोन वैशिष्ट्यं 
त्याच्या कवितेला भारतीय दर्शनाच्या संचितातून लाभलेली आहेत. 
आधुनिक किंवा आधुनिकवादी कवितेपेक्षा श्रीधरची कविता वेगळी 
ठरण्यात या दोन वैशिष्ट्यांचा हातभार लागला आहे. 

oes 

रोमँटिक आणि आधुनिकवादी अशा दोन्ही नवतांना श्रीधरच्या 
कवितेने नाकारलं आहे. पावसाळा : १९९० या कवितेत त्याने 
नव्या ग्राहकवादी / बाजाएवादी दृष्टिकोनातून पावसाळ्याचा आणि 
शेतीचा काय अर्थ होतो हे सांगितलं आणि रोमैटिसिझमला 
श्रद्धांजली वाहिली. आधुनिक काळात रोमँटिक दृष्टि चाळगून 
जगणाऱ्यांची होणारी गोची आमदारपुत्र आणि डालिंग या विरचित 
कवितेतून मांडली. 

एक संवेदनशील कवी ते बॉलीवुडच्या ग्लॅमस दुनियेतला 
एक्झिबिशनिस्ट; गावातली गुण्डगिरी ते शहरातलं राजकारण / 
समाजकारण आणि समाधी अवस्था प्राप्त करण्यासाठी धडपडणारा 
साधक हे जीवनातले चित्रविचित्र प्रवास अत्यंत संवेदनशीलतेने 
या कवितेत टिपले आहेत. मी पेप्सी कोक पीत माही / मी माझ्या 
तहानेल्या पाण्यामध्ये कमळू देतो असं म्हणणारा हा कवी तृष्णांना 
घिटाईने सामोण जातो. या कवितांमधून गोचर होणाए कवी, 
महानगरात आयुष्य काढायला म्हणून येतो, पण लौकिकार्थाने 
अपयशी ठरतो, त्यामुळे कधी तो टोकाच्या निएशेच्या गर्तेत 
कोसळतो तर कधी या महानगरी संस्कृतीशी दोन हात करण्याची 


Saw /३८ ve 


तर कधी तिच्यातच सामावून जाण्याची धडपड करतो. व्हर्च्युअल 
रिअँलिटीचे ब्लाईंड सिडक्शान भाइन टाकतोय आयुष्याचा अवघा 
नाका या वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्यावर आयुष्य म्हणजे 
रिमोटमधील कंट्रोलचा आभास असा आपल्या आयुष्याचा 
मधितार्ध त्याला उमजतो 
मुंबईसारख्या महानगरात स्वातंत्र्योत्तर काळात महानगरी 
संस्कृती जन्माला आली. अलिकडे ती पुणे-नाशिकसारख्या इतर 
मोठ्या शहरांमध्ये पाझरु लागली आहे. साठोत्तरी कवितेने या 
महानगरी जीवनशैलीची दखल सर्वप्रथम घेतली (त्यापूर्वी 
मर्ढेकरांच्या कवितेत महानगरांच्या आगमनाची चाहूल लागली 
होती.) महानगराला साठोत्तरी कवितेने सरसकट नकार दिला. 
अमानुष, यांत्रिक महानगरी वास्तव या कवितेला भावलं नाही. 
महानगरी दलित कवितेने देखील हाच प्रकार आळवला आहे. 
दरम्यान महानगर जीवन देखील गेल्या दहा पंधरा वर्षात 
विलक्षण बदलले आहे. भांडवलशाही, औद्योगिकरणाची जागा 
आता नवभांडवलशाही कार्पोरेट कल्चर माहिती तंत्रज्ञानाने घेतली 
आहे. सरकारच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे (१९९० 
पासून) समाजात मोठी उलथापालथ होते आहे. वाजारवाद, 
चंगळवाद, उपभोगवाद, स्पर्धात्मक जीवन इत्यादी नव्या कल्पना, 
संज्ञा महानगरी संस्कृतीचं, जीवनाचं मापन करण्यासाठी उपयोगात 
येत आहेत. पारंपरिक मूल्यं बदलत आहेत; एकूण जीवनात 
उथळपणा येऊन करमणूक प्रधान माध्यमांनी जनमानसावर तावा 
मिळविला आहे. नेमक्या या काळात श्रीधर महानगरात जगतोय, 
करमणूक प्रधान माध्यमांवरच त्याची रोजी-रोटी अवलंबून आहे. 
अशा परिस्थितीत त्याची कबिता या नव्या महानगरी वास्तवाला 
कशी सामोरी जाते ? 
मी जीवन अटेन्ड करत नाही / संपूर्ण जीवनात अटेन्टिवली 
असतो अशा अस्सल भारतीय दृष्टिकोनातून तो महानगरातील 
वास्तवाला सामोरा गेला आहे. टी.ब्ही., इंटरनेट, जाहिराती, 
सिनेमा यांतून जे एक आभासमय वास्तव महानगरी मानवाभोवती 
उभारलं गेलेलं आहे, त्याला श्रीधर चिन्हसृष्टी म्हणतो माणूस 
चिन्हात जन्मतो / चिन्हात वाढतो / चिन्हात मरतो असं बौद्धिक 
सूत्र त्याने एका कवितेत मांडलं आहे. झाड या कवितेतून चिन्हमृष्टीत 
वावरणाऱ्या माणसानी अनुभवदृष्टी कशी करप्ट झाली आहे, ते 
त्याने दाखवून दिलं re. ही कविता स्व चा आणि भोवतालाचा 
शोध घेते, शहरालाच भाषेत बध्द करण्याचा प्रयत्न करते आणि 
प्रेमातुभवाला सामोरी जाते, व चिन्हसृष्टीत रममाण झालेलं जीवन 
भावात्मक पातळीवर व्यक्त करते. 


खिडकीतून प्लायओव्हर इंडिया stent? होर्डिंग रुळांवर 
हगतंय इंडियन कल्चर अशा एकाच ओळीत महानगरी संस्कृतीतील 
सर्व सांचे फ्यूजन साधण्याचा श्रीधरचा प्रयत्न दिसतो. बांधकाम 
चालू आहे (उत्तपर्ध) या कवितेत मयसभेचं संकिर्तन रीपेला 
पोहोचलं आहे.काम संपताच फेकून दिलेल्या डिस्पोजेबल 
रिवोल्यूशन्स अशी आजवरच्या क्रांत्यांची उपयुक्तवादी मीमांसा, 
प्रत्येक मूल असते वाट चुकलेला कंडोम अशा शब्दात मानवाच्या 
अस्तित्वाची नवी कारणमीमांसा, अध्यात्म प्रेम या कषेत्रामधला 
बाजार, खोटेपणा, कन्झुमरिझम-वस्तुवाद या साऱ्याचं जीवनातलं 
अग्रस्थान या कवितेतून प्रकट झालं आहे. 

याच प्रेरणेतून साईबाबा ia ही दीर्घकविता जन्मली आहे. 
मराठी समाजाची दिंडी आता वाट बदलून विठ्ठलाकडून 
साईबावाकडे वळली आहे. पण या दिंडीने आता भक्तीचा अर्थही 
बदलून टाकला आहे. बॉलिवूड आणि अंडरवर्ल्डमधल्या 
लोकांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत साऱ्यांनी मांडलेला साईबाबांच्या 
भक्तीचा बाजार श्रीधरने या कवितेतून अत्यंत भेदकपणे उघडा 
पाडला आहे. 

जागतिकीकरण-बाजारीकरणामुळे जन्माला आलेल्या नव्या 
वास्तवाची अत्यंत संवेदनशीलतेने श्रीधरच्या कवितेने दखल घेतली 
आहे. यालाच चिन्हमृष्टीवाद किंवा चौथी नवता असं म्हणायचं 
का ? तसं असेल, तर चौधी नवता श्रीधरच्या कवितेत अवतरली 
आहे, हे उघड आहे. पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे श्रीधरची कविता 
इथेच थांबत नाही. चिन्हमृष्टीच्या चिन्हांकनाहूनही अधिक काहीतरी 
या कवितेत आहे. 

समकालीन समाज- संस्कृ तीबद्दलचं समग्र भान प्रकट 
करण्याचा प्रयत्न ही कविता करते आहे. हा काळ स्थित्यंतगंचा 
काळ आहे. पारंपारिक जीवनमूल्य, समजुती, गृहितक यांना मोठे 
हादरे यसत आहेत. बदलाचा वेग विलक्षण आहे. या सर्वांमुळे 
कधी हवकून गेलेलं, गोंधळून गेलेलं, कधी त्यावर मात करण्याचा 
प्रयत्न करणारं, तर कधी जुळवून घेण्याच्या तयारीत असणारंकवि- 
व्यक्तित्व या कवितेतून ब्यक्त झालेलं आहे. पण एकूणच कविता 
वाचताना जाणवत राहतं की हे कवि-व्यक्तित्व ह्या जगात ह्या 
वास्तवात पाहुणा ठरतं आहे. स्वतः कवीचं व्यक्तित्व महानगरी 
अंझावातातूर बदलत चाललं असलं, तरी अध्यात्माचा मूळचाच 
झरा मात्र अजूनही नष्ट झालेला नाही. घर, गाव, आई-वडील 
इथून झालेले संस्कार अध्यात्मिक दर्शनांमधून प्राप्त झालेली दृष्टी 
anys कवी शेवटपर्यंत पाहूणाच राहिला आहे की काय अशी 
शंका येते. 


Bu sic 


आपी म्हटल्याप्रमाणे ग्रामीण शहरी महानगरी अशा विविध 
वातळ्यांवर रहिवास करतांना या पातळ्यांवरील नवी स्थित्यंतरं, 
जवी हंदं, नये संघर्ष समजावून घेण्याचा प्रयत्न या कवितेने केलेला 
दिसतो. व्यक्तिगत किंवा सामाजिक अशा रुढ कप्प्यांवर मात करुन 
कवी या अनुभवांना भिडलेला आहे. उदाहरणार्थ, प्रेमानुभव अथवा 
प्रेमभंगानुभव हा तसा खाजगी आणि वैयक्तिक. पण श्रीधरच्या 
कवितेत तो संस्कृती-संपर्षाचं रुप धारण करतो. किंवा बाजार 
जगातून आईकडे / गावाकडे / गर्भाशयात परतण्याची प्रेरणा, हा 
त्याने महानगरी संस्कृतीला दिलेला नकार असतो. एका ठिकाणी 
प्रेयसी आणि शहरी संस्कृती यांच्यातलं उचलीत झगा दाखवीत 
मांड्या शहरोशहरी शहरे शहरे असं साम्य कवीला जाणवलं आहे. 
कवीची प्रेयसी महानगरी संस्कृतीतून आलेली व्यक्तिवादी 
विचारसरणीची तर कवी ग्रामीण समूहजीवनातून आलेला. 
त्यामुळे- 
कुटुंब पूर्ण बिखरवणारी तुझी कॉस्मॉर्पोलिटीन इडिपसी 
आणि कुटुंबाची काडी काडी गोळा करणारी 
माझी ग्रामीण सिसिफसी 
हा भेद कवीला जाणवतो. तरीही - 
बघ माझे हिरवे गवत विसर तुझे प्रदुषित शहर 
इथे सांडतात अष्टौप्रहर मातीचेच हिरवे बहर 
तुझी सिमेंटची धूळ जरा फुंकर मारुन उडवून लाव 
तुझ्या अस्तित्वाच्या. वृक्षावर कलम कर माझे गाव 
असा प्रेयसीला बदलण्याचा प्रयत्न कवीने केलेला दिसतो. 
प्रेमातला शेवटचा अनुभव मात्र अत्यंत विदारक ठरतो. कवीला 
त्याची तुलना अस्पृश्यतेच्याच अनुभवाशी करता येते. 
अस्पृश्यच गहिलो तिच्या कॉस्मॉपॉलिटीन गावगाड्यात पाणी 
दिले तेही उपकारासारखे 
ती ग्लोबल चालावी म्हणून शिवत राहिलो देहाची चोख 


टिकाऊ पादत्राणे 

हे केवळ प्रेमभंगाचं दुःख नाही. जागतिकीकरण-बाजारी- 
करणाच्या ऐेट्यातून जन्माला येऊ घातलेल्या नव्या वर्ण जाती- 
व्यवस्थेचं सूतोवाच कवीने केलं आहे.- 

आभासमय FETT आणि नाजारु नात्यांचा उवा येऊन असेल 
कदाचित, कवीला निर्वाणाची, शूऱ्यत्वाची, गर्भाशयाची ओढ 
लागलेली दिसते. श्री धरची बुद्धाच्या शूत्यवादाकडे किंवा 
वैदिकांच्या अद्वैताकडे वळण्याची प्रेरणा बहुधा हीच असावी. 

आई हा श्रीधरचा आणखी एक आसरा आहे. 

ही अँड शूट करुन 
म्यान करेन मी माझी कमर्शियल गन 
आणि आईचा स्वन हुंगण्यासाठी 
पुन्हा एकदा नॅचरल हिरवागार होईन 

इथे श्रीधरच्या प्रेरणा अध्यात्मिक मूल्यव्यवस्थेत स्वत:चं स्थैर्य 
शोधतांना दिसतात. बांधकाम चालू आहे या कवितेतून चिन्हसृष्टीचा 
ननैतिकपणे स्वीकार करणारा, परिवर्तनवादी आणि रिपब्लिकन्स 
या कवितांतून पुरोगामी चळवळीचं फोलपण दाखवून देणारा श्रीधर 
तुमचे स्क्रीन सारख्या कवितेत बिनडोक चंगळवादाविरुद्ध 
लढण्यासाठी हातात दगडच घेतो. 

१९९० नंतर आभासमय वास्तवात रमलेल्या माजाची 
जागरुक नोंद श्रीधरने आपल्या कवितेत घेतली आहे. पण या 
कवितेत लपलेला अध्यात्मिक संवेदनशीलतेचा मूळचा झरा या 
वास्तवातही त्याला भारतीय दर्शन परंपरेकडे घेऊन जातो. म्हणूनच 
माझ्या समकालीन कवींमध्ये श्रीधएची कविता मला महत्वाची 
वाटते. 


(पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबईतफें श्रीधर तिळवे यांचा क. व्हि. हा कविता संग्रह लवकरच प्रकाशित होत आहे.) 


सौष्ठवला ज्यांना कविता पाठवायच्या आहेत त्यांनी कृपया कवितेसोबत दहा प्रश्‍नांची उत्तरे पाठवावी. 
त्याशिवाय कविता छापल्या जाणार नाहीत. 
शक्यतोवर किमान पंचवीस कविता पाठवाव्यात म्हणजे दहा कवितांचा गुच्छ छापणे सोपे जाईल. 
सोबत कवीने आपला संपूर्ण परिचय पाठवावा. 


. श्रीषर तिळवे 
१६, तपोवन, ५३-सी विंग एन एन पी-२, मालाड (पूर्व) मुंबई 


सोह /३९ 


